अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी, कुस्ती, 
क्रिकेट, जलतरण, संगीत नृत्य व लघुनाट्य, 
बुध्दीबळ, व्हॉलीबॉल, कॅरम, बॅडमिंटन व 
टेबल टेनीस या क्रीडा स्पर्धासाठी झालेल्या 
खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अभानासे १४२४ /प्र.क्र.9-भाग-१/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ५ मार्च, २०२४. 


वाचा 

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२३/ प्र.क्र. १७४/क्रीयुसे- 
२, दि. १०/११/२०२३, 

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२३/ प्र.क्र. १५९/क्रीयुसे- 
२, दि. १३/१०/२०२३, 

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२३/ प्र.क्र. १८४/क्रीयुसे- 
२, दि. १५/१२/२०२३, 

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२३/ प्र.क्र.१८६/क्रीयुसे- 
२, दि. १५/१२/२०२३, 

५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२३/ प्र.क्र.१०/क्रीयुसे-२, 
दि. २३/०१/२०२४ 

६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२४/प्र.क्र. १२/क्रीयुसे-२, 
दि. ०६/०२/२०२४ 

७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२४/प्र.क्र. १३ /क्रीयुसे- 
२, दि. १३/०२/२०२४ 

८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२४/प्र.क्र. २१/क्रीयुसे-२, 
दि. १४/०२/२०२४ 

९. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२४/प्र.क्र. ३०/क्रीयुसे-२, 
दि. २६/०२/२०२४ 

प्रस्तावना 


अखिल भारतीय नागरी सेवा मंडळाद्वारा दरवर्षी राष्ट्रीय स्तरावर अखिल भारतीय नागरी सेवा विविध 
क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन करण्यात येते. सदर स्पर्धेत मुंबई जिमखान्याद्वारा राज्याचा संघ सहभागी केला जातो. 
सन २०२३-२४ सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी संदर्भ 
क्र.१ ते ९ अन्वये निधी मंजूरी देण्यात आली आहे. 

अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी, कुस्ती, क्रिकेट, जलतरण, संगीत नृत्य व लघुनाट्य, बुध्दीबळ, 
व्हॉलीबॉल,कॅरम, बॅडमिंटन व टेबल टेनीस या क्रीडा स्पर्धासाठी मंजूर करण्यात आलेला व येत असलेला 
निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे १४२४ /प्र.क्र.७-भाग-१/क्रीयुसे -२ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. ई-३, "२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, 
(०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाळी अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी, कुस्ती, क्रिकेट, 
जलतरण, संगीत नृत्य व लघुनाट्य, बुध्दीबळ, व्हॉलीबॉल,कॅरम, बॅडमिंटन व टेबल टेनीस या क्रीडा 
स्पर्धासाठी मंजूर करण्यात आलेला रू.२२,३१,४००/- (अक्षरी-रूपये बावीस लक्ष एकतीस हजार चारशे फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्यास खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र. | खेळाच्या स्पर्धेचे नाव वितरीत निधी) 
धि हॉकी रु.१,९९,३२०/- 

(अक्षरी-रूपये एक लक्ष नव्याण्णव हजार तीनशे वीस फक्त) 
२ कुस्ती रू. २,२२,३७५/- 

(अक्षरी-रूपये दोन लक्ष बावीस हजार तीनठी पंच्याहत्तर फक्‍त) 
३ क्रिकेट रू. १,८३,६५०/- 

(अक्षरी-रूपये एक लक्ष त्र्याऐंशी हजार सहाठो पंन्नास फक्त) 
४ जलतरण रू. १,६२,७५५/- 

(अक्षरी-रूपये एक लक्ष बासष्ठ हजार सातठो पंचावन्न फक्‍त) 
4 संगीत नृत्य व लघुनाट्य । रू. ६,१५,०००/- 

(अक्षरी-रूपये सहा लक्ष पंधरा हजार फक्त) 
६ बुध्दीबळ रू. ८८,५५०/- 

(अक्षरी-रूपये अठ्ठ्याऐंशी हजार पाची पन्नास फक्त) 
७ व्हालीबॉल रू. २,९७,१००/- 

(अक्षरी-रूपये दोन लक्ष सत्याण्णव हजार ast शांभर फक्त) 
८ करम रू. ९७,५००/- 

(अक्षरी-रूपये सत्याण्णव हजार पाचशे फक्‍त) 
९ बॅडमिटन रू. २,३२,४२५/- 

(अक्षरी-रूपये दोन लक्ष बत्तीस हजार Tal पंच्चेवीस फक्त) 
| टेबल टेनीस रू. १,३२,७२५/- 

(अक्षरी-रूपये एक लक्ष बत्तीस हजार सातडो पंच्चेवीस फक्त) 

एकूण रू.२२,३१,४००/- 
(अक्षरी-रूपये बावीस लक्ष एकतीस हजार URS फक्त) 


२. तसेच, सदर निधी खर्च करण्यासाठी खालील अटी व शर्तीची पुर्तता करणे आवश्यक राहील:- 
|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा 
निधी ठेऊ नये. 
॥. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे १४२४ /प्र.क्र.9-भाग-१/क्रीयुसे -२ 


॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध sirest / 
नियम /झासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत 
तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

३. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व 
युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 
४. Br anes निर्णय नियोजन विभागाचे अनौ. SH. 0/9809 दि. १२/०२/२०२४ व वित्त विभागाचे 
अनौ. सं.क्र. २५९/व्यय-५, दि. २२/०२/२०२४ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीने निर्गमीत करण्यात 
येत आहे. 
ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०५१६३७०६९२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
4, 


.20=b52de42797ba0b88d46 1 5daa9566ad8fa49d50637950208576d69 
b9dba3 13a9, 0०५० 


di )032, st=Maharasht 
rialNumber=345A2816550FE595955B3 1 526C8E 1 A31863F6F9DC898D91E 
4543436BE8B73FDA, cn=SUNIL SURYAKANT HANJE 


Date: 2024.03.05 16:46:46 +05'30 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, (गृह) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
४. मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
५. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 
६. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 
७. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
१०.अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
११.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
१३.महाळेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
१४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१६.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 


4a 83H 34 344 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे १४२४ /प्र.क्र.७-भाग-१/क्रीयुसे -२ 


१७.लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१८.सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

१९.वित्त विभाग व्यय -५/अर्थ -८, नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय मुंबई, 
२०.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


